अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रामध्ये अल्पसंख्यांक 
महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या 
स्वयंसहायता बचत गट योजनेसाठी सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : माविम २०१८/ प्र.क्र.६१/१८ /का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा :- शासन निर्णय,अल्पसंख्याक विकास विभाग, माविम २०१८/ प्र.क्र.६१/१८ /का.९, 
दि.८ जून,२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये स्वयंसहाय्य बचत गटाकरिता सहाय्यक अनुदान या योजनेसाठी 
महिळा आर्थिक विकास महामंडळाला रु.१,४०,००,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी चाळीस लक्ष फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयामध्ये परिच्छेद क्रमांक ४ 
खालील प्रमाणे नमूद करण्यात आला आहे:- 


यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण,०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) 
अल्पसंख्यांकांना सहाय्य (०१) (१०)स्वयंसहाय्य गटाकरीता सहायक अनुदान (२२३५ ए १६९), ३१ सहायक 
अनुदान ( वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


या ऐवजी उपरोक्त परिच्छेद क्रमांक ४ खालील प्रमाणे वाचावा . 


यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र. झेडई-१, २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण,०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) अल्पसंख्यांक सहाय्य (०१) (१०) 
स्वयंसहाय्य गटाकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रमावरील खर्च) (२२३५ ए १६९), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१८०८०११६०९१३३२१४ असा आहे. हा Sea 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Dinesh M. 


Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः माविम २०१८/ प्र.क्र.६१/१८ /का.९ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

७. संचालंक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. जिल्हा केषागार अधिकारी (सर्व ) 

११.सचिव, अल्पसंख्यांक आयोग, मुंबई, 

१२. व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, वांद्रे ( पूर्व, मुंबई, 
१३. व्यवस्थापकीय संचालक, मौळाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई, 
१४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य वप्क महामंडळ, औरंगाबाद, 
१५.कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई 

१६.अधिक्षक- नि-कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य उदू साहित्य अकादमी, मुंबई , 
१७.कक्ष अधिकारी ( का-७ व ८), अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. निवडनस्ती (का.९) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


